महाराष्ट्र शासन 
गोपनीय/तात्काळ 


प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


[लक्षवेध :- श्री. एस.एस.बर्वे, पोलीस उपमहानिरीक्षक (आस्थापना)] 


क्रमांक - आयपीएस-१७०७/प्र.क्र.२४८/पोल १, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
दिनांक : २७ ऑगष्ट, २००७. 


विषय : पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या पदावर नियुक्‍ती. 


संदर्भ : १) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.आयपीएस -१२०६/ प्र.क्र.२६०/ 
पोल-१,दि.१४ जून २००७ | 
२) आपले पत्र क्रमांक ,पोमसं/१/१७२६/एस.बिश्नोई/२००७, 
दिनांक ०८ .०८.२००७ 


उपरोक्‍त विषयाबाबतच्या संदर्भाधीन प्रस्तावास अनुसरुन खालील नमूद अधिकाऱ्याच्या 
नियृक्‍तीस शासनाने मान्यता दिली आहे. 


(श्रेणीवाढ केलेल्या पदावर) 


२. प्रस्तुत प्रकरणी कृपया तात्काळ कार्यवाही करुन, अनुपालन अहवाल, संबंधितांनी 
कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक नमूद करुन, शासनास सत्वर पाठविण्यात याक. 


(कैलास बिलोणीकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


क्रमांक - आयपीएस १७०७/प्र.क्र.२४८/पोल १, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
दिनांक : २७ ऑगष्ट , २००७ 


| मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सच्चिव 

२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 
३) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
४) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
५) प्रधान सचिव (विशेष) यांचं वरिष्ठ स्वीय सहायक 
६) प्रधान सचिव (अ.व सू.) यांचं स्वीय सहायक 
७) प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
८) आयुक्‍त,अन्न व औषधे प्रशासन,मुंबई 
९) लेखाधिकारी,भापोसे कक्ष,गृह विभाग 
१०) निवडनस्ती (पोल-१) 


&॥,५७__. 
( कैलास बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


